आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील 
सहायक आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन 
अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०१९. 
वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/१९८२ ची अधिसूचना 
२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५, 
दि.२०.०८.२०१८. 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५ 
दि.१९.०९.२०१९. 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प 
अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१९ पर्यंतची अंतरिम (तात्पुरती) जेष्ठता 
यादी संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र.३ अनुसार सर्व संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन त्यांच्या हरकती १५ 
दिवसाच्या आत सादर करण्याबाबत त्यांना कळविण्यात आले होते. 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची हरकत व आक्षेप शासनास प्राप्त झालेले 
नाहीत. 


३. संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.१९.०१.२०१९ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेळी सहायक 
आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१९ पर्यंतची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबतच्या विवरणपत्रानुसार याद्वारे अंतिम करण्यात 
येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाळील कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१३१५५६१४९४२४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
GOV N D M AH AD EO 2.5.4.20=93cbea44cdf3d68abe 1 20a0a967fe5ac93d28b63146b 
e4¢3c432f21653b6f6ba, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


MAI N KAR serialNumber=301866cb28a109fa37f9b2b3be066426406ccfe5 
99d4017f33195279f8ae8c13, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR 
Date: 2019.12.13 16:04:15 +05'30' 
(गोविंद माईणकर) 
प्रती, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 

४. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 

६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५ 


विवरणपत्र 
आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्‍्त/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम 
जेष्ठता सूची 
मंजूर पदे :-४६ (११ पदे प्रतिनियुक्तीने) पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- १८ सरळसेवेने भरावयाची पदे :- १७ 
प्रत्यक्ष भरलेली पदे :- पदोन्नतीने :- परळसेवा प्रवेशाने :- 
अ.क्र  जेष्ठठा। अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्तीचा दिनांक | नियुक्तीचा | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक मार्ग धरलेला दिनांक दिनांक 
za २ ३ ४ | ५ ६ 1 ७ ८ ९ १० 

ir. 4 श्री.ए.के.जाधव वि.जा.(अअ | ०५-०१-१९७५ १०-०४-२००६ सरळसेवा ३१.०१.२०३३ | परिविक्षाधिन 
२ =e श्री.नितीन पी.तायडे इ.मा.व. । २३-१०-१९६३ २८-०६-२००६ पदोन्नती २८-०६-२००६ | ३१.१०.२०२१ पदोन्नत 
3| २ _  श्री.के.ई.बावनकर SALA. | २३-१०-१९६३ | २८-०६-२००६ पदोन्नती २८-०६-२००६ | ३१.१०.२०२१ 
8| ३  । श्री.रॉबिन डी.त्रिभुवन खुला | ०६-०४-१९६३ | ३१-०८-२००९ सरळसेवा | ३१-०८-२००९ | ३०.०४.२०२१ पदोन्नत 
५। ४ | sh ft डी.बोन्द्रे खुला २९-०५-१९७० ३१-०८-२००९ सरळसेवा ३१-०८-२००९ | ३१.०५.२०२८ पदोन्नत 
६। ५ | Arpt par अ.ज. | २७-११-१९७२ | ३१-०८-२००९ सरळसेवा ३१-०८-२००९ । ३०.११.२०३० पदोन्नत 
0] ६ | aware खुला ०१-०६-१९६२ ०८-११-२००७ पदोन्नती १८-०६-२०१३ | ३०.०६.२०२० पदोन्नत 
८| ७ | a4. अ. पां. पिल्लेवार अ.जा । २०-०२-१९७७ | ०९-०५-२०१२ सरळसेवा | ०९-०५-२०१२ | २८.०२.२०३५ पदोन्नत 
8) ८ | श्री. मनोज. बी. चव्हाण । वि.जा.(अ) | १७-१२-१९८१ | १७-१२-२०१३ सरळसेवा | १६-१२-२०१३ | 30.99.2038 पदोन्नत 

शिळ. S| ait. दिनेश. बी. तिडके इ.मा.व. | २४-११-१९७७ | १६-१२-२०१३ सरळसेवा । १६-१२-२०१३ | ३०.११.२०३५ पदोन्नत 

[2 33 [ae] श्री. डिंगंबर एन. चव्हाण । वि.जा.(अ।) | ०१-०७-१९७५ | 9-92-2093 सरळसेवा | १६-१२-२०१३ | ३०.०६.२०३३ 

१२ | aa श्री. लोमेश एस. सलामे अ.ज. १९-०६-१९६९ ०४-०७-२०१४ पदोन्नती ०७-०७-२०१४ । ३०.०६.२०२७ 

१३ । १२ श्री.ग. शां. केंद्रे म.ज. (ड) । १६-११-१९७५ २०-०१-२०१५ पदोन्नती १०-०३-२०१५ । ३०.११.२०३३ 

qv) १३ | ST. पुं. नगरे खुला ०१-०६-१९८० ०१-०८-२०१६ सरळसेवा-१ ०१-०८-२०१६ ३१.०५.२०३८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५ 


१५ किं श्रीम. वि. अ. सोनावणे इ.मा.व. । ०१-०१-१९७९ ०५-०८-२०१६ सरळसेवा-२ | ०१-०८-२०१६ | ३१.१२.२०३६ | परिविक्षाधिन 

98] १४ श्री.ग.ना. फुंडे इ.मा.व. । ०९-०७-१९७९ ०१-०८-२०१६ | सरळसेवा-३ | ०१-०८-२०१६ | ३१.०७.२०३७ 

१७।॥ १५ | श्रीम. शा. पां. आहिरराव खुला wer er: eae! १. awensena 
(महिला) 

१८ | श्रीम. शु. ना. सपकाळ BOT । २५-०६-१९७७ | ०५-०८-२०१६ | सरळसेवा-५ | ०१-०८-२०१६ | ३०.०६.२०३५ | परिविक्षाधिन 
(महिला) 

१९ बि श्री. ग. श्री. इवनाते अ.ज. ०८-०६-१९७६ ०१-०८-२०१६ सरळसेवा-६ | ०१-०८-२०१६ | ३०.०६.२०३४ | परिविक्षाधिन 

20] १६ | श्री.अविनाशा ए. चव्हाण इ.मा.व. | १७-०७-१९७७ २९-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ । ३१.०७.२०३५ 

२१| १७ | श्री.संतोष एस. ठुबे खुला १९-०७-१९७१ २९-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३१.०७.२०२९ 

२२। १८  । श्रीम. यु.ए.तिवटणे इ.मा.व. । ०६-१२-१९७४ १५-११-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ । ३१.१२.२०३२ 

२३। 98) श्री.ए.एम.वाहणे अ.जा. | ०८-१०-१९६७ २१-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ । ३१.१०.२०२५ 

२४ | २० | श्री.डी.एम.हेडाऊ खुला | ०२-०६-१९७४ | १४-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३०.०६.२०३२ 

Q4 | 29 श्री.द. श्री. कुळमेथे अ.ज. ०२-१०-१९७६ ०७-११-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३१.१०.२०३४ 

२६ २२. श्री.वि. म. कटके अ.जा. | ३१-०८-१९७५ ०४-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ । ३१.०८.२०३३ 

२७। २३. श्री.प्र.भा. पोळ अ.जा. | १०-१०-१९८५ ०६-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३१.१०.२०४३ 

2¢| २४ । श्रीम. सं. भ. चौहान अ.जा. २२-०३-१९७१ ११-११-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ । ३१.०३.२०२९ 

२९ | 24 श्री.स. सु. जाधव विजा. अ | ०७-१०-१९८२ १०-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३१.१०.२०४० 

30] २६ | SRT. भा. हिवाळे अ.जा. | १७-०८-१९७५ ०५-१०-२०१६ पदोन्नती ०४-१०-२०१६ | ३१.०८.२०३३ 

३१| २७ | श्री.आर.एस.हाळपे भ.ज. (क) । ०२-०६-१९६३ ०१-०६-२०१७ पदोन्नती ०१-०६-२०१७ ३०.०६.२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


